अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे पुनर्वितरण 


“मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, (03) (०४) आयुक्त, 
नागपूर (अनिवार्य) (२२३५ १९०६) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण- २०२१/३०३/प्र.क्र.११६/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १३ जानेवारी, २०२२ 


संदर्भ - 

उपायुक्‍त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. उपले/पुनर्व/निधी 

मागणी २२३५/ कावि-१८८/२१, दि. ९.१२.२०२१ 
प्रस्तावना- 

उपायुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर यांचे प्रवास भत्त्याचे प्रलंबित देयक 

अदा करण्यासाठी २२३५ १९०६ या लेखाशिर्षातंर्गत ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च या उद्दिष्टाखाली सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात पुरेशी तरतूद शिल्लक नसल्याने या लेखाशिर्षातंर्गत ०३, अतिकालीक 
भत्ता या उद्दिष्टाखाळील वितरीत अनुदानातून रूपये ३०,०००/- इतकी रक्कम ११, देशांतर्गत प्रवास 
खर्च या उद्दिष्टाखाली पुनर्वितरणाद्वारे वळती करून वितरित करण्याची विनंती संदर्भाधीन पत्रान्वये 
करण्यात आली आहे. 


२. त्या अनुषंगाने २२३५ १९०६ या लेखाशिर्षातंर्गत ०३, अतिकालीक भत्ता व ११, देशांतर्गत 
प्रवास खर्च या उद्दिष्टांमध्ये पुनर्वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

मागणी क्रमांक सी-५, मुख्य लेखाशीर्ष “2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण” अंतर्गत (०३) 
(०४) आयुक्त, नागपूर (अनिवार्य) (२२३५ १९०६) या लेखाशीर्षाखालील ०३, अतिकालीक भत्ता व ११, 
देशांतर्गत प्रवास खर्च या उद्दिष्टांमध्ये खालीलप्रमाणे पुनर्वितरण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम रूपयात) 
अ उद्दिष्ट सन २०२१- | BEAMS आतापर्यंत | BEAMS | पुनवितरण ।पुनर्वितरणा- 
क्र. २२ साठी । प्रणालीवर | झालेला | प्रणालीवर | करावयाची नंतरची 
मंजूर वितरीत खर्च afaaRa | एक्कग (४) | ade 
तरतूद तरतूद तरतूद 
शि ०३, अतिकालीक| ८२,०००/- | ६१,५००/- | ९,१२०/- | ५२,३८०/- | (-) 30,000/- | २२,३८०/- 
भत्ता 
२ | ११, देशांतर्गत | ४४,०००/- | ३३,०००/- | ४,२२४/- | २८,७७६/- | (+) ३०,०००/- | ५८,७७६/- 
प्रवास खर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२१/३०३/प्र.क्र.११६/र-८ 


२. उपरोक्त विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या पुनर्वितरणानंतरच्या तरतूदींची नोंद घेऊन 
सदर निधीच्या वितरणाबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी करावी. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्रमांक ५००/२०२१/व्यय-९, दिनांक 
२०.१२.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११३१५१२५२४९१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY MAROTI 
JAGTAP i 
(संजय जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर. 
४. after व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी, कार्यासन व्यय-९, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प-६, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. कक्ष अधिकारी ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
१०. कक्ष अधिकारी, पी.ए.सी.कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. निवड नस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


kKkKKRKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


